सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २] 


मत 4 


बुधवार , दिनांक ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ [किंमत ० . ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


६५ 


परिशिष्ट १४ 
आयुक्त महानगरपालिका यांजकडून 
परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी 

दि .०४/ ०१/ २०१६ 
अधिसूचना 
क्रमांक - रानिआ / मनपा- २०१६/ प्र.क्र .२६/ का - ५ दिनांक २० / ०८ / 
२०१६ , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र , महानगरपालिका 
अधिनियम ( सन १९४९ चा मुंबई ५९ ) ( यापुढे अधिनियम म्हणुन उल्लेखिलेला ) 
चे कलम ५ अ व कलम १४ अन्वये प्रारुप अधिसूचना प्रसिध्द करण्याचे 
ठरविले आहे . सदर अधिसूचने व्दारे परभणी शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 
प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागकिांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा आणि त्याच 
प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील . 
२ . आणि ज्या अर्थी , प्रारुप मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ , 
पोटकलम (३) च्या परंतूका प्रमाणे परभणी शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 
सर्व रहिवाश्याच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करावयाचा आहे . ज्या अर्थी राज्य 
निवडणूक आयोग , महराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / मनपा- २०१६ /प्र . क्र . ५३/ 
का - ५ दिनांक १६/ १२ / २०१६ व २६/ १२/ २०१६ , नुसार सदर अधिसुचनेचा 
प्रारुप मसुदा राजपत्रात प्रसिध्द करण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त 
यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . आणि त्या नुसार सदर प्रारुप मसुदा 
प्रसिध्द करण्यात येत असुन , उक्त अधिसुचनेचा दिनांक २५ / ०१ /२०१७ 
नंतर आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग महराष्ट्र किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले अधिकारी विचारात घेतील. 
३. उक्त अधिसूचनेच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या हरकती किंवा सूचना असल्यास 
आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका यांचे कडे दिनांक १८ /०१/ २०१७ 
रोजी किंवा तत्पुर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या 


हरकती व सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

प्रारुप अधिसूचना 
ज्या अर्थी, राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ अ च्या तरतुदीखाली परभणी 
शहर महानगरपालिकेच्या बाबतील खालील दर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) राखुन 
ठेवावयाच्या जागा निश्चीत केल्या आहेत . 
१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२ . अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग 
यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ- अनुसूचित जाती 
आ - अनुसूचित जमाती 
क - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसह राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ३३ 
४ . उपरोक्त क्रमांक २ ( अ ) ( ब ) ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील . 
अ- अनुसूचित जाती 

०४ 
आ - अनुसूचित जमाती 

निरंक 
क - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
ड - स्त्रियासाठी सर्वसाधारण जागा म्हणुन राखुन ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ ( अ , 
ब , क ) समोरील नमूद कलेल्या जागांची संख्या 

२० 
५ . अनारखित जागा 

१८ 


१८ 


०९ 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४, शके १९३८ भाग १ - अ असाधारण 


२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र , महाराष्ट्र जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ ( ३ ), ५ अ व कलम १४ अन्वये जाती, अनुसचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसह ) 
उक्त महानगरपालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दीष्ट करीत आहे . 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या अधिसुचनेच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ३ . या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या 
निश्चित करीत असुन , ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित . प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अमलात येईल . 

अनुसूची 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
प्र . प्रभा प्रभागाची व्याप्ती ( प्रभागातील 

प्रभागची सीमा 
क्र . गाचे नाव अस 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु . 
थोडक्यात महत्वाची ठिकाणे 

जाती/ अनु . जमाती / नागरीकांच्या 
ल्यास परिसर / नगरे इ. नमूद 

मागासवर्गांसाठी व स्त्रियांसाठी 
करावीत 

( अनु. जाती/ अनु . जमाती/ नागरीकांच्या 
मागासवर्गस्त्रियांसाठी धरुन ) 


१ 


१- अ - नामाप्र ( महिला ) 


१ -ब - सर्वसाधारण 


२ 

४ 
प्रभाग क्र . ०१ 

| एम . एस. इ. बी . पावर हाउस , रेणुका । 
लोकसंख्या 

हाउसिंग सोसायटी , त्रिमर्ती नगर , | पूर्वेकडे सर्वे क्र . १०३ पर्यंत 
एकूण- १८२१३ जाधव गॅस एजन्सी, बी .रघुनाथ नगर , 
अ . जा .- १०१४ सरस्वती नगर , लक्ष्मी नगर , रंगनाथ 

पूर्व- मनपा हद्द सर्वे नं . १०३ पासून दक्षिणे | 
अ . ज .- ४६७ महाराज नगर , अमेय नगर , राजा 

कडील जुना नांदखेडा रस्त्याने अपना 
राणी मंगल कार्यालय , शनिवार 

हॉटेल पर्यंत . 
बाजार , विद्या नगरचा भाग 

दक्षिण -जिंतुर रोड गणपती मंदीर ते 
पूर्वेकडे दुष्काळी रस्त्याने पोलीस 
मुख्यालयाची व शिवाजी पार्कच्या 
उत्तरेकडील सौरक्षण भिंतीने नानलपेठ 
चौकातून अपना कार्नर पर्यंत . 


१- क - सर्वसाधारण 


पश्चिम - गणपती मंदीर जिंतूर रोड पासून 
उत्तरेकडेजिंतूर रोडने मनपा हद्द पर्यंत . 


१ - ड - सर्वसाधारण ( महिला ) 


२ - अ - नामाप्र 


२- ब - सर्वसाधारण 


२- क - सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . ०२ ।| सेवक नगर - मदिना नगर , गुलझार | उत्तर-मनपा हद्दने सर्वे नं . १०४ पासून पूर्वे | 
लोकसंख्या कॉलनी , जय मल्हार नगर , सारनाथ कडील सर्वे नं . १८२ पर्यंत 
एकूण- १८२०२ | कॉलनी, मिराज नगर, आनंद नगर , 
अ. जा .-१२२२ | आवशा कॉलनी , रहेमत नगर . पूर्व- सर्वेनं . १८२ पासून दक्षिणे कडे 
अ . ज .- १२९ 

धाररोडने मुलांच्या शासकीय 
वसतीगृहाच्या कॉर्नर 
रहेमत नगर . 
पर्यंत . 
दक्षिण -मुलांच्या शासकीय वसतीगृहाचे 
कॉर्नर पासून पश्चिमेकडे मो . इरशाद 
यांच्या घराला वळसा घालून दक्षिणेकडे 
हमझा बी यांच्या घरासमोरुन शालीमार 
पाटीपर्यंत आणि तेथून शालीमार फक्शन 
हॉलपर्यंत . 
पश्चिम- जुना नांदखेडा रोडकडे शालीमार 
फक्शन हॉल पासून उत्तरेकडील सर्वे नं . 
१०४ मनपा हद्दी पर्यंत . 


महिला 


२ - ड - सर्वसाधारण 
महिला . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


३ 


४ 


प्रभाग क्र . ०३ 
लोकसंख्या एकूण 
२०३७९ अ . जा . 
४९७० अ . ज .- १४८ 


उत्तर- सर्वे नं . १८२ चे पूर्व 
हद्दीपासून पूर्वेकडे सर्वे नं . १९१ 
पर्यंत ( मनपा हद्द ) 


३ - अ- अनुसूचित जाती 
महिला 


मनपा कत्तलखाना परिसर , अमीन 
कॉलनी , जवाहर कॉलनी, मुमताज नगर , 
खंडोबा बाजार , महाराष्ट्र आईस फॅक्ट्री, 
वांगी रोड झोपड पट्टी, आदर्श नगर , 
स्वच्छता कामगार वसाहत , हडको 
वसाहत , सरगम कॉलनी, अंबिका नगर , 
करीम नगर , वांगी रोड. 


३- ब - नामाप्र महिला 


पूर्व-सर्वेनं . १९१ पासून 
दक्षिणेकडे मनपा पूर्व हद्दीने सर्वे 
नं . २४५ वांगी रोड पर्यंत . 


३- क - सर्वसाधारण 


दक्षिण- सर्वे नं . २४५ पासून 
पश्चिमेकडे वांगी रोडने धार 
वांगी रोड कॉर्नर पर्यंत . 


पश्चिम - धार वांगी रोड चौक 
पासून उत्तरेकडे सर्वे नं . १८२ चे । ३- ड - सर्वसाधारण 
मनपा हद्दी पर्यंत . 
उत्तर- कॅनाल पासून वांगी रोडने 
पूर्वेस मनपा हद्दीपर्यंत . 

४ - अ - अनुसूचित जाती 


प्रभाग क्र . ०४ 
लोकसंख्या एकूण 
१७९८६ अ . जा . 
३७२९ अ . ज .- ४७३ 


| साईबाबा नगर परिसर , आर्शीवाद नगर , 

कृषीसारथी नगर , रामदास नगर , रचना 
| नगर, वृंदावन कॉलनी, प्रियदर्शनी नगर , 
होळकर नगर, एम . आई . डी . सी . परिसर . 


पूर्व- शहराच्या हद्दीने वांगी 
रोडपासून दक्षिणेकडे वसमत 
रोड पर्यंत . 


४ - ब - अनुसूचित जमाती 


दक्षिण - वसमत रोडने शहराच्या 
हद्दीपासून रिंग रोड पर्यंत . 


| ४ - क - नामाप्र महिला 


पाश्चम - वागा राड पासून कनाल | ४ - ड - सर्वसाधारण महिला 
लगत दक्षिणेकडे जाधव व 
कैलाश गिते यांच्या घरापर्यंत 
आणि तेथून दक्षिणेकडे रस्त्याने 
रस्ता संपेपर्यंत आणि तेथून 
दक्षिणेकडे बुधवंत 
यांच्या घरामागुन कारेगाव रोड 
पर्यंत आणि तेथून कारेगाव रोडने 
उघडा महादेव पर्यंत आणि तेथून 
रिंग रोडने वसमत रोड पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १- अ असाधारण 


प्रभाग क्र . ०५ 
लोकसंख्या 
एकूण-१९३०७ 
अ . जा .- १८४३ 
अ . ज .- ४१२ 


मकदूम पुरा , रविराज पार्क , लोकमान्य 
नगर , संतसेना नगर , जायकवाडी 
कार्यालय परिसर , सुपर मार्केट , 
डी . आय. सी . कार्यालय , वनविभाग , 
टी . व्ही . स्टेशन , राजगोपालचारी उद्यान 
परिसर , कल्याण नगर , शिवराम नगर , 
यलदरकर कॉलनी . 


| उत्तर -वांगी रोड वरील शेख फारुक | ५- अ- नामाप्र 
यांच्या घराच्या उत्तर पूर्व 
कोपऱ्यापासून पूर्वेस वांगी रोडने 
जायकवाडी कॅनाल पर्यंत . 


५ -ब - सर्वसाधारण 


पूर्व-वांगी रोड पासून कॅनाल लगत 
दक्षिणेकडे जाधव व कैलाश गिते 
यांच्या घरापर्यंत आणि तेथून 
दक्षिणेकडे रस्त्याने रस्ता संपेपर्यंत 
आणि तेथून दक्षिणेकडे बुधवंत 
यांच्या घराच्या मागुन कारेगांव रोड 
पर्यंत आणि तेथून कारेगांव रोडने 
उघडा महादेव पर्यंत आणि तेथून 
रिंग रोडने वसमत रोड पर्यंत . 


दक्षिण -३० मि . रिंग रोड पासून 
पश्चिमेकडे वसमत रोडने वसंतराव 
नाईक पुतळ्यापर्यंत . 


५ - क - सर्वसाधारण महिला 


पश्चिम- वसंतराव नाईक पुतळा ते 
सुपर मार्केटला वळसा घालून नवा 
मोंढा पोलीस स्टेशन समोरुन 
लोकमान्य नगर पाटी ते प्लॉट नं . 
९७ ज्ञानेश्वर नगरला वळसा घालून 
शेख फारुख युसूफ कॉलनी वांगी 
रोड यांचे घर पर्यंत . 
उत्तर- वांगी रोडने वांगी व धाररोड । 
कॉर्नर ते पुर्वेस शेख फारुक यांचे 
युसूफ कॉलनी येथील घराच्या उत्तर 
पूर्व कोपऱ्या पर्यंत . 


५ - ड- सर्वसाधारण महिला 


६- अ - अनुसूचित जाती 
महिला 


प्रभाग क्र . ०६ 
लोकसंख्या 
एकूण- १८९८९ 
अ . जा .- ४८२१ 
अ . ज .- ९२ 


राहुल नगर , युसूफ कॉलनी, रहिम नगर , 
रघुदास सोसायटी, फुले नगर , अशोक 
नगर, गुलशनाबाग, यशवंत कॉलेज 
परिसर, लहुजी नगर , गौतम नगर , 
मोचीवाडा 
परिसर , दादाराव प्लॉट , इक्बाल 
नगर . 


६ - ब - नामाप्र 


पूर्व-वांगी रोड वरील शेख फारुक यांचे 
युसुफ कॉलनी येथील घराच्या उत्तर 
पुर्व कोपरा पासून दक्षिणेकडे ज्ञानेश्वर 
नगर प्लॉट नं . ९७ पर्यंत ते 
पश्चिमेकडे ज्ञानेश्वर नगर पाटी ते 
दक्षिणेकडे नवा मोंढा पोलीस स्टेशन 


पर्यंत . 


६- क - सर्वसाधारण 


दक्षिण- पी . डी . जैन कॉलेज च्या पूर्व 
कोपऱ्यापासून आरसेती केंद्र जिला 
परिषद जागा आणि शिवाजी नगरच्या 
उत्तर हद्दीने सुपर मार्केट रोड पर्यंत 
आणि तेथून सुपर मार्केट रोडने 
सुपर मार्केट पर्यंत आणि तेथून 
कारेगाव रोडने नवा मोंढा पोलीस 
स्टेशन पर्यंत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ . शके १९३८ 


पश्चिम - धार वांगी कॉर्नर पासून ६ - ड - सर्वसाधारण महिला 
दक्षिणेकडे कारेगाव रोड पर्यंत 
आणि तेथून कारेगाव रोडने यशवंत 
कॉलेज पर्यंत ते दक्षिणेकडे पहिल्या 
पूर्वेकडील रस्त्या पर्यंत आणि तेथून 
त्याच रस्त्याने ताजोद्दिन यांच्या 
घरासमोरील दक्षिणेकडील जाणाऱ्या 
रस्त्याने साबेर यांच्या घरा पर्यंत 
आणि तेथून शेख वहीद यांच्या 
घराच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्याने 
पी . डी . जैन कॉलेज पर्यंत . 
उत्तर- शालीमार फक्शन हॉलचा । 

७ - अ - नामाप्र महिला 
दक्षिण कोपरा ते पूर्वेकडे हमझा बी 
यांचे घर ते उत्तरेकडे मो . इरशाद 
यांचे घर ते पूर्वेकडे मुलांचे शासकीय 
वस्तीगृह धाररोड पर्यंत . 


प्रभाग क्र . ०७ 
लोकसंख्या 
एकूण- १८३०६ 
अ . जा .- ९९० 
अ . ज .-६४ 


रामेश्वर नगर , मोची कॉलनी , वजिराबाद , 
मुलांचे वस्तीगृह , धाररोड स्मशान भुमी । 
परिसर , डी . आर. डी . कॉलनी , मराठवाडा 
प्लॉट , गणेश नगर , खोजा मस्जीद , 
पोस्टमन कॉलनी , राजा राणी मंगल 
कार्यालय समोरील झोपडपट्टी, अजिजिया 
हॉटेल परिसर, चर्मकार गल्ली, लंगोट 
| गल्ली, देशमुख गल्लीचा भाग . 


पूर्व- धाररोडने धाररोड येथील मुलांचे 
शासकीय वस्तीगृहाचा पूर्व कोपरा ते 
दक्षिणेकडे नागोबा मंदीर कारेगाव 
रोड चौक पर्यंत . 


७- ब- सर्वसाधारण 


दक्षिण-नागोबा मंदीर कारेगाव रोड 
चौक ते मोठा मारोती मंदीर ते 
हुसैनी दवाखाना स्टेशन रोड पर्यंत 
जाणारा रस्ता . 


७- क -सर्वसाधारण 


७- ड- सर्वसाधारण महिला 


८ - अ - नामाप्र 


प्रभाग क्र . ०८ 
लोकसंख्या 
एकूण- १८९७२ 
अ . जा .- ९६ 
अ . ज . - ६४ 


पश्चिम -हुसैनी दवाखाना स्टेशन रोड 
पासून उत्तरेकडे अँड कॉर्नर , अपना 
कॉर्नर मार्गे जुना नांदखेडा रोड 
वरील नाल्यावर असलेल्या 
झोपडपट्टीच्या पश्चिम बाजूने 
शालीमार फंक्शन हॉलच्या 

उत्तरेकडील रस्त्यापर्यंत . 
रघुवीर- महावीर सिनेमा, भिकुलाल पंप , 

| उत्तर -नानलपेठ कॉर्नर ते पूर्वेकडे 
|शिवाजी चौक , कच्छी बाजार , जुना मोंढा , मुख्य रस्त्याने अपना हॉटेल कॉर्नर 
जनता मार्केट , भोई गल्ली, कुरेशी मोहल्ला , पर्यंत . 
कुंभार गल्ली , देशमुख गल्ली , गाडीवान 
मोहल्ला, वकील कॉलनी, इक्बाल नगरचा 

| पूर्व- अपना हॉटेल कॉर्नर ते 
पश्चिम भाग , शाही मस्जीद परिसर , 

दक्षिणकडे ग्रँड कॉर्नर ते हुसैनी 
मंगलवारा , इंदिरा गांधी स्कूल परिसर , गढी | दवाखाना ते पूर्वेकडे मोठा मारोती 
मोहल्ला , बागवान मोहल्ला , क्रांती चौक , मंदीर ते गुलशना बाग रोडने 
कोमटी गल्ली , माळी गल्ली, नारायण चाळ | यशवंत कॉलेज पर्यंत ते दक्षिणेकडे 
उत्तर बाजू , आर. आर . टावर , धनुबाई | पहिल्या पूर्वेकडील रस्त्यापर्यंत आणि 
प्लॉट , डनलाप रोड , मुल्ला मस्जीद , तेथून त्याच रस्त्याने ताजोद्दीन 
शाहइनायत मोहल्ला , मोहीन मोहल्ला , 

यांच्या घरासमोरील दक्षिणेकडील 
सोनार गल्ली, गौरक्षण परिसर , गवळी 

जाणाऱ्या रस्त्याने साबेर यांच्या 
गल्ली , दक्षिणे कडील भाग . 


८ - ब - सर्वसाधारण 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १ - अ असाधारण 


१ | 


घरापर्यंत आणि तेथून शेख वहीद 
यांच्या घराच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्याने 
पी . डी . जैन कॉलेज पर्यंत आणि तेथून 
वकील कॉलनीकडे जाणाऱ्या रस्त्याने 
साहेब यांच्या घरापर्यंत आणि तेथून 
दक्षिणेकडे जाणाऱ्या एस . बी . एच. च्या 
दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण - महाराणी लक्ष्मीबाई रोड वरील 
कब्रस्तानच्या दक्षिणेकडील रोडने 
क ब्रास्तानच्या दक्षिण पश्चिम 
कोपऱ्यापासून पूर्वेकडे बसस्थानकची 
उत्तरेकडील सुरक्षा भिंतीने आणि नंतर 
बसस्थानक रोडने गव्हाणे रोड पर्यंत , 
तिथून नंतर गव्हाणे रोडने पूर्वेकडे आणि | ८ - क - सर्वसाधारण महिला 
नारायण चाळ रोडने हैद्राबाद बँकेच्या 
दक्षिणपूर्व कोपऱ्या पर्यंत . 
पश्चिम महाराणी लक्ष्मीबाई रोडने 
कब्रस्तानच्या दक्षिण पश्चिम 
कोपऱ्यापासून अष्टभूजा देवीच्या 
मंदीर पर्यंत त्यानंतर पश्चिमेकडे 
जुनी रोज हॉटेल ते उत्तरेकडील 
पाशा फर्नीचर ते इनायत मस्जीद 
पाठीमागे त्यानंतर गौरक्षण रोडने 
उत्तरे कडील रसूल टांगेवाल्याच्या ८ - ड - सर्वसाधारण महिला 
घरा मागून सुभाष रोड मुंदडा 
यांच्या घरापर्यंत त्यानंतर सुभाष 
रोडने शिवाजी चौक पर्यंत तेथून 
उत्तरेकडे नानलपेठ चौक पर्यंत . 


९ - अ - नामप्र 


प्रभाग क्र . ०९ 
लोकसंख्या 
एकूण- १७६६१ 
अ . जा .- १४३३ 
अ . ज .- २९५ 


९- ब- सर्वसाधारण 


९- क - सर्वसाधारण 
महिला 


दत्त नगर , सरफराज नगर , शास्त्री नगर , | उत्तर -जिंतूर रोड गणपती मंदीर ते 
जेल परिसर , पोलीस मुख्यालय परिसर , | पूर्वेकडे दुष्काळी रस्त्याने आणि नंतर 
नागसेन नगर, नानलपेठ , इदगाह , जिल्हा पोलीस मुख्यालयाच्या भिंतीने आणि 
रुग्णालय , मॉडेल इंग्लीश स्कुल , शिवाजी |नंतर शिवाजी पार्कच्या उत्तरे कडील 
पार्क , बालविद्या मंदीर शाळा, शनि मंदिर संरक्षण भिंतीने नांदखेडा रोड पर्यंत . 
परिसर , तेली गल्ली परिसर , भजन गल्ली , पूर्व-शिवाजी पार्कच्या उत्तर पूर्व कोपऱ्या 
वड गल्ली , पेठ मोहल्ला , सुभाष रोड परिसर,| पासून नांदखेडा रोडने शिवाजी चौक 
डावरे ऑप्टीकल्स , रोशन खां . मोहल्ला , पर्यंत . 
डी . आर . टी . एस . आर. टी . क्वाटर्स परिसर , | दक्षिण-जिंतूर रोड पासून फुले 
राज कब्रस्तान परिसर , खाद्राबादचा उत्तरे विद्यालयाच्या दक्षिणेकडील भिंतीने 
कडील भाग . 

रसूल टांगेवाले यांच्या घर गौरक्षण 
रोड पर्यंत आणि तेथून गौरक्षण रोडने 
मुंदडा यांच्या घरापर्यंत आणि तेथून 
सुभाष रोडने शिवाजी चौक पर्यंत . 
पश्चिम -फुले विद्यालयाच्या दक्षिण 
पश्चिम कोपऱ्या पासून जिंतूर रोडने 
गणपती चौक पर्यंत . 


९- ड - सर्वसाधारण 
महिला 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


७ 


प्रभाग क्र . १० 
लोकसंख्या 
एकूण- १९२८२ 
अ . जा .- २५६१ 


अ . ज .- ३२६ 


डी . एड .कॉलेज परिसर , नुतन 

| उत्तर - मनपा हद्दी लगत सर्वे नं . 
महाविद्यालय , इनायत नगर , सदगुरु ६०३ चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापासून 

१० - अ - अनुसूचित 
नगर , गंगापुत्र कॉलनी, शांती नगर , 

जाती महिला 
ते पूर्वेकडे जिंतूर रोड पर्यंत . 
चिद्रवार नगर , 
पोस्ट कॉलनी , गालीद नगर , खाजा पूर्व-जिंतूर रोडने मनपा हद्द ते जाम 
कॉलनी , प्रभावती नगर , डॉ . धुतमल नाक्या पर्यंत . 

१० - ब - नामाप्र 
दवाखाना परिसर , सहकार नगर ,मिसर | दक्षिण-दर्गा रोडने जाम नाक्यापासून 
नगर , भारत नगर , नेहरु नगर , सुजाता अली यांचे दवाखाना आणि तेथून 
नगर , शिवनेरी नगर , ऑडीट नगर , जलील भाई यांच्या मोकळ्या जमीनीच्या 

१० - क - सर्वसाधारण 
शासकीय कार्यशाळा परिसर . 

उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून 
पूर्वेकडे जाणाऱ्या रस्त्याने उत्तरेकडे 
जाणाऱ्या पहिल्या रस्त्यापर्यंत आणि 
तेथून याच रस्त्याने पहिल्या 
पश्चिमेकडील वळणा पर्यंत आणि तेथून 
याच रत्स्याने अब्दुल वाजेद अन्सारी 
यांच्या घराच्या दक्षिण पश्चिम 
कोपऱ्यापर्यंत आणि तेथून उत्तरेकडे 
देशपांडे यांच्या जमीनीचे पूर्व हद्दीने 
पेडगांव रोड वरील उत्तर पूर्व कोपऱ्या 
पर्यंत त्यानंतर पेडगांव रोडने कॅनाल 
पर्यंत व त्यानंतर सर्वे नं . ५८९ च्या 
पश्चिम हद्दीपर्यंत व त्यानंतर तेथून 
सरळ पश्चिमेकडे मनपा हद्दी पर्यंत . 
पश्चिम - मनपा हद्दी लगत सर्वेनं . ५९८ १० - ड - सर्वसाधारण 
पासून ते सर्वे नं . ६०३ च्या उत्तर 

महिला 
पश्चिम कोपऱ्या पर्यंत . . 
| सवे नं . ५७१ , काझी बाग, मेमन कॉलनी उत्तर - मनपा हद्द सर्वे नं . ५९८ पासन 
एक मिनार मस्जिद परिसर , तुराबल हक । 

कॅनाल पर्यंत त्यानंतर कॅनालने पेडगांव 
दर्गा परिसर , खुर्रम अली खान लेआऊट , रोड पर्यंत त्यानंतर जुना पेडगांव रोडने 

११ - अ - नामाप्र 
शिक्षक कॉलनी, अन्सार कॉलनी, खुरबान 

देशपांडे यांचे शेताच्या उत्तर पूर्व कोपऱ्या 
अलीशान नगर , बालाजी नगर , देशपांडे 

पर्यंत . 
लेआऊट , शौकत कॉलनी, मास्टर कॅफे 

पूर्व- देशपांडे यांच्या शेताच्या उत्तर पूर्व 
परिसर . 

कोपऱ्या पासून पूर्व हद्दीने अब्दुल वाजेद 
अन्सारी यांच्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्या पर्यंत 
त्यानंतर तेथून पूर्वेकडील रस्त्याने 
दक्षिणेकडे पहिले वळण घेवून जलील 
भाई यांच्या जमिनी पर्यंत आणि त्यानंतर 

११- ब - सर्वसाधारण 
त्यांच्या मोकळी जमिनीच्या पश्चिमेकडील 
हद्दीने दर्गा रोड पर्यंत तेथून दर्गा रोडने 
हाय टेंशन लाईन पर्यंत व त्यानंतर 
लाईन खालील रस्त्याने जुना पारवा | ११ - क - सर्वसाधारण महिला 
रोड पर्यंत तेथून सर्वे नं . ५७१ मधील 
नाल्याने रेल्वे हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण -रेल्वे लाईन लगत सर्वेनं . ५७१ / ११ - ड - सर्वसाधारण महिला 
ते पश्चिमेकडील सर्वे नं . ५६६ मनपा 
हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम - मनपा हद्दी लगत सर्वे नं . ५६६ 
ते उत्तरेकडे सर्वे नं . ५९८ पर्यंत . 


प्रभाग क्र . ११ 
लोकसंख्या 
एकूण- १८२२३ 
अ . जा .- ३१६ 
अ . ज . - १४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १- अ असाधारण 


१२- अ -अनुसूचित जाती 


प्रभाग क्र . १२ 
लोकसंख्या 
एकूण- २०६०० 
अ . जा .-४३७९ 
अ . ज .-९५ 


१२- ब - नामाप्र महिला 


परसावत नगर , पंचशील नगर , बाबर उत्तर - मनमाडकडे जाणाऱ्या रेल्वे 
कॉलनी, अजिजीया नगर , पंचवटी नगर , | लाईने शहराच्या पश्चिमेकडील 
चष्मे आबे हयात परिसर , जमजम कॉलनी, | हद्दीपासून भीम नगर रेल्वे 
विकास नगर , वर्मा नगर , इंदिरा गांधी क्रासींगच्या पश्चिमेकडील दुसऱ्या 
नगर , शांती निकेतन कॉलनी , काकडे गल्ली पर्यंत . 
नगर, म्हाडा कॉलनी , कुकुट पालन पूर्व-भिम नगर रेल्वे गेटच्या दुसऱ्या 
गंगाखेड रोड परिसर. 

गल्लीने मनमाडकडे जाणाऱ्या रेल्वे 
लाईन पासून कुकुट पालन केंद्राच्या 
उत्तरे कडील सुरक्षा भिंती पर्यंत 
आणि तेथून पूर्वेकडे सुरक्षा भिंतीने 
आणि त्यानंतर भिम नगर कडून 
गंगाखेड रोड कडे जाणाऱ्या रोशनी 
नगर रस्ता आणि तेथून गंगाखेड 
रोडने शहराच्या दक्षिण हद्दी पर्यंत . 
दक्षिण - दक्षिणेकडील गंगाखेड 
रोडचे शहरातील प्रवेश 
स्थानापासून सर्वेनं . ५५७/ १ ला 
लागून असलेली शहराची हद्द . 
पश्चिम - शहराच्या पश्चिमे कडील 
हद्दीने सर्वे नं . ५५७/ १ ला लागून 
असलेली शहराची हद्द ते मनमाड 
रेल्वे लाईनने शहरातील पश्चिमे 

कडील प्रवेशस्थान. 
न.प .कॉलनी, पशुसंवर्धन केंद्र , 

उत्तर - मीर बासित अली यांचे घर ते । 
एम . एस. ई. बी . कार्यालय , बँक कॉलनी, 

पूर्वेकडे दर्गा रोडने जिंतूर रोड पर्यंत . 
| दर्गा रोड , गणेश नगर , 

पूर्व- जाम नाका पासून ते दक्षिणेकडे 
सुबेदार नगर , मासूम कॉलनीचा भाग , 

जिंतूर रोडने 
मेमन कॉलनी, जिल्हा परिषद कार्यालय , 

ओवर ब्रीज खालील रेल्वे लाईन 
मातोश्री रमाबाई आंबेडकर नगर , संजय 

पर्यंत . 
गांधी नगर , आय. टी . आय . परिसर , 

दक्षिण - ओवर ब्रीज पासून रेल्वे 
ज्ञानोपासक महाविद्यालय परिसर , पांडुरंग 

लाईनने सर्वे नं . ५७१ मधील नाल्या 
नगर , बियाणे महामंडळ . 


१२ - क - सर्वसाधारण 


१२ - ड- सर्वसाधारण 
महिला 


१३ - अ- अनुसूचित जाती 


प्रभाग क्र . १३ 
लोकसंख्या 
एकूण-१८२०७ 
अ . जा .- २८९५ 
अ . ज .- १२७ 


१३- ब- नामाप्र महिला 


पर्यंत . 


१३- क - सर्वसाधारण 


पश्चिम - सर्वे नं . ५७१ मधील 
नाल्याने मनमाड रेल्वे लाईन पासून 
जुना पारवा रोड पर्यंत आणि तेथून 
हाय टेंशन लाईनने ते उत्तरेकडे 
दर्गा रोड पर्यंत . 


१३ - ड- सर्वसाधारण महिला 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


९ 


२ 


प्रभाग क्र . १४ 
लोकसंख्या 
एकूण- १९५४८ 
अ . जा .-१३६३ 
अ . ज .- ११६ 


प्रभाग क्र . १५ 
लोकसंख्या 
एकूण- २५५१९ 
अ . जा .- ३१३६ 
अ . ज .- ४०० 


३ 
काद्राबाद प्लॉट भाग, ललितकला भवन उत्तर-जिंतूर रोड पासून फुले । १४ - अ - नामाप्र 
परिसर , कालाबावरचा भाग , इटलापूर 

|विद्यालयाच्या दक्षिणे कडील भिंतीने 
मोहल्ला , काद्राबाद कब्रस्तान परिसर , 

रसुल टांगेवाले यांच्या घर गौरक्षण 
पाकिजा मोहल्ला , नवा मोंढा परिसर , 

रोड पर्यंत . 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिद्धार्थ नगर , पूर्व- रसुल टांगेवाला यांच्या मागील 
नेहरु पार्क परिसर , डॉ . कात्नेश्वर रस्त्याने त्यांच्या घरापासून शहा 
दवाखाना परिसर , गव्हाणे रोड परिसर , 

इनायत मस्जीदच्या पश्चिमेकडील १४- ब - नामाप्र महिला 
अष्टभुजा मंदिर , अन्नाभाऊ साठे नगर . 

रस्त्याने पाश फर्नीचर यांचे 
दुकानापासून गौरक्षण रोड पर्यंत 
त्यानंतर जुनी रोज हॉटेल पर्यंत 
त्यानंतर मुख्य रोडने अष्टभुजा 
|मंदीर पर्यंत तेथून महाराणी 
लक्ष्मीबाई रोडने ए. पी .पटेल पेट्रोल 
पंपा पर्यंत . 

१४ - क - सर्वसाधारण 
दक्षिण -ए. पी .पेट्रोल पंपा पासून 
जिंतूर रोडने ओव्हर ब्रीज जंक्शन 
पर्यंत . 
पश्चिम - ओव्हर ब्रीज जंक्शन पासून १४- ड - सर्वसाधारण 
जिंतूर रोडने फुले विद्यालयाच्या 

महिला 

दक्षिण सुरक्षा भिंती पर्यंत . 
बस स्थानक , निरज हॉटेल , जि .प.गर्ल्स 

उत्तर - ओव्हर ब्रीज जंक्शन पासून । १५ - अ- अनुसूचित जाती 
हायस्कुल, डॉक्टर लाईन , नारायण चाळचा| पर्वेकडे जिंतर रोडने त्यानंतर 

महिला . 
दक्षिण भाग , रेल्वे स्टेशन परिसर , 

महाराणी लक्ष्मीबाई रोड वरील 
जिल्हाधिकारी 

कब्रस्तानच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने | १५-ब - नामाप्र 
कार्यालय , मनपा कार्यालय , पोलीस पूर्वेकडे व त्यानंतर बस स्थानकची 
अधिक्षक कार्यालय , स्टेडीयम , | उत्तरे कडील सुरक्षा भिंतीने, बस 
एल. आय . सी . कार्यालय , बी .रघुनाथ | स्थानक 
रभागृह , प्रशासकीय ईमारत , विष्णु जिनींग | रोडने गव्हाणे रोड पर्यंत , तेथून 
परिसर , शिवाजी नगर , शंकर नगर , नंतर गव्हाणे रोड ते पूर्वेकडे आणि 
रामकृष्ण नगर , समता कॉलनी , जागृती नारायण चाळ ते हैद्राबाद बँकेच्या 
कॉलनी, एकता कॉलनी, वसंतराव नाईक दक्षिण पूर्व कोपरा तेथून वकील 
विद्यापीठाचा भाग, जुना खानापुर गाव , कॉलनी रोड पर्यंत तेथून पी . डी . जैन 
अनुसया नगर , राजुरात्न नगर , आनंद कॉलेज पर्यंत तेथून आरशेती केंद्र 

१५- क - नामाप्र महिला 
शाळा पाठीमागचा भाग , सावली शासकीय जिल्हा परिषद जागा , शिवाजी 
विश्रामगृह , नृसिंह नगर , कृष्णा गार्डन , नगरच्या उत्तर हद्दीने सुपर मार्केट 
सारंग नगर , कॅनाल लगत झोपडपट्टी, रोड पर्यंत , त्यानंतर सुपर मार्केट 
आरोग्य कॉलनी, संत तुकाराम कॉलेज रोड ते वसमत रोड पर्यंत , वसमत १५ - ड - सर्वसाधारण 
परिसर , प्रगती नगर , नवीन बलसा. रोडने शहराच्या पूर्व हद्दीपर्यंत . 

पूर्व- वसमत रोड दत्तधाम मंदीर ते 
दक्षिणेकडे मनपा हद्दी लगत रेल्वे 
लाईन पर्यंत . 

१५- ई- सर्वसाधारण महिला 
दक्षिण - सर्वे नं . ६४ मनपा हद्द ते 
पश्चिमेकडे रेल्वे लाईन लगत 
ए . पी . पेट्रोल पंप उड्डाण पुल पर्यंत . 
पश्चिम - ओव्हर ब्रीज खालील रेल्वे 
लाईन पासून ओव्हर ब्रीज जंक्शन 
पर्यंत . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १- अ असाधारण 


प्रभाग क्र . १६ 
लोकसंख्या एकूण 
१७७७६ अ . जा .- २८९९ 
अ . ज .- २७७ 


भीम नगर , रोशनी नगर , उदय नगर , उत्तर - मनमाड रेल्वे लाईनने भिम | 

| १६- अ - अनुसूचित जाती 
ताडेश्वर नगर , एस . टी . वर्कशॉप , कृष्णा | नगर रेल्वे क्रासींगच्या पश्चिमे 
गार्डन परिसर , काकडे नगर , 

कडील दुसऱ्या गल्ली पासून 
आय . यु. डी . पी . परिसर , आनंद नगर , शहराच्या पुर्वेकडील हद्दीपर्यंत . 
वसंतराव नाईक विद्यापीठ , आणि साकला | पूर्व- शहराच्या हद्दीने सर्वे नं . ६९ ते 
प्लॉट लोहगाव रोड आणि ग्राम सेवक दक्षिणेकडील सर्वे नं .९२ च्या हद्दी 
ट्रेनींग परिसर , रेल्वे स्टेशन दक्षिण पर्यंत . 

१६-ब -नामाप्र महिला 
आणि सर्वे नं . ५०८ परिसर , गंगाखेड रोड | 

दक्षिण - शहराच्या हद्दीने सर्वे नं . ९२ 
जुना नाका परिसर , गौरक्षण भाग. 

ते मनपा हद्द ते गंगाखेड रोड पर्यंत . 
पश्चिम -भिम नगर रेल्वे गेटच्या 

| १६- क - सर्वसाधारण 
दुसऱ्या गल्लीने 
मनमाडकडे जाणाऱ्या रेल्वे पासून 

| १६- ड- सर्वसाधारण महिला 
कुकुट पालन केंद्राच्या उत्तरेकडील 
सुरक्षा भिंती पर्यंत आणि तेथून 
पूर्वेकडे सुरक्षा भिंतीने आणि 
त्यानंतर भिम नगर कडून गंगाखेड 
रोड कडे जाणारा रोशनी नगर 
रस्ता, तेथून गंगाखेड रोडने 
शहराच्या दक्षिण हद्दीपर्यंत . 


टीप : 
१ . अनुसूचिमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती/ अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गांच्या स्त्रियांसह ) राखून 
ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २२ / १२/ २०१६ व ०२/ ०१/ २०१७ रोजी काढलेल्या 
चिठ्या ( लाटस ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आले आहेत . 


२. प्रभाग रचना अंतिम करताना कोणत्याही प्रभागाच्या हद्दीमध्ये 
बदल झाल्यास व त्यामुळे आरक्षणात फेरबदल आवश्यक असल्यास 
आरक्षणाची सोडत पुन्हा काढण्यात येईल . 
३. महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात प्रभागांच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे 
कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी महानगरपालिका कार्यालयात उपलब्ध 
राहतील . 


आयुक्त , 
ठिकाण :- परभणी 

परभणी शहर महानगरपालिका परभणी 
दिनांक :- ०४/ ०१/ २०१७ 
Annexure 15 

city Municipal Corporation . And Whereas, vide order No 

रानिआ /मनपा- २०१६/प्र.क्र . ५३/ का -५ दिनांक १६/१२/ २०१६, the Mu 
PARBHANI CITY MUNICIPAL CORPORATION 

nicipal Corporation. And Whereas, vide order No रानिआ / 
Dated 04 / 01/ 2017 मनपा - २०१६ / प्र . क्र . ५३/ का - ५ दिनांक २६/ १२ / २०१६, TheState Elec 

tion Commission , Maharashtra , has conferred its rights 
No. रानिआ/ मनपा- २०१६/ प्र.क्र .२६/ का -५ दिनांक २० /०८ / २०१६ , to Municipal commissionerParbhani City Municipal Cor 
The State Election Commissioner, Maharashtra proposes to poration to publish the draft in the Official Gazette . Ac 
make the following Draft Notification under section 5 (3 ), 5 A cordingly this Draft Notification is being published and 
and Section 14 of the Maharashtra Municipal Corporation the said draft will be taken into consideration by the 
Act , ( Bom. LIX of 1949 ) ( hereinafterreferred to the "said Act ") । State Election Commissioner, Maharashtra or the officer 
to for the Parbhani city Municipal Corporation , the number authorised by him for this purpose after 25/01 /2017 
and the extentof the wards into which the said municipal area 3. And whereas, all persons who desire to raise 
shall be divided and to specify the wards reserved for the any objections or suggestions to this draft should submit 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class the same to the Municipal Commissioner,Parbhani City 
of Citizens and Women ( including women belonging to the Municipal Corporation , in writing with reasons on or 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class before dated 18 /01/ 2017 Objections or suggestions 
of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to received thereafter will not be considered 
this Draft order. 
2 . And whereas the said Draft Order is hereby published Draft Notification 
as required by the section 5 (3 ) of the said Act for information 
of all the residents within the jurisdiction of the Parbhani 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४, शके १९३८ ११ 
WHERESAS, The State Election commissioner, 

Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward 
Maharashtra has specified for Parbhani City Municipal 

Class of Citizens. As shown in item at serial number 2 (a ), 
Corporation , under Section 5A Of The Maharashtra 

(b ) and (c) respectively are as under : 
municipal Corporations Act the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes (a ) For the Scheduled Casts 

04 
and the Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes. The scheduled (b ) For the Scheduled Tribes 

00 
Tribes and the Backward Class of Citizens ) 

(c) For the Backward Class of Citizens 09 
As shown below : 

(d ) Number of seats reserved for women 
1. The Number of Councilors tobe elected 65 

as general category 
2 . The Number of seats to be reserved 

(number of seats at serial number 3 minus seats at serial 
(a ) For the Scheduled Castes 

number 


20 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


5 . Unreserved seats 


18 


(c) For the Backward Class of Citizens 


3 . The total number of seats to be reserved for women , 
including women belonging to the 33 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 

and the Backward Class of Citizens) 


Now , therefore, in exercise of section 5 (3 ), 5A and 
Section 14 of the Maharashtra Municipal Corporation Act 
the State Election Commissioner, Maharashtra State hereby 
fix the number and extent of the wards into which the said 
Municipal Corporation area shall be divided and specify 
the wards in which seats shallbe reserved for the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes, the Backward Class of the 
citizens and women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the Backward class 
of citizens) as the case may be, as shown in the schedule to 
this Notification . 


4 . out of seats at serial number 3, the number of 
seats reserved for the women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens, form amongst the seats reserved for the 


3 . This Notification shall take effect for the purpose 
of thenext general election held immediately following the 

date of this 
Notification . 
Details Of Prabhag Boundries 

Reservation Status 


Prab -hag Name 


Prabhag Details 


Prabhag 

No . 


1A – OBC Female . 


Prabhag No.-01 
Polulation - 18213 
S .C - 1014 
S .T.-467 


1B – Gen 


MSEB Power House , North - Along municipal Limit from 
Renuka housing Society , S . N .62 towards East upto S. N . 103 . 
Trimurti Nagar, Jadhav 
Gas Agency , 

East - From municipal Limit S. N . 103 
B .Raghunath Nagar, towards South uptoApna Hotel along 
Saraswati Nagar, old nandkheda road . 
Lakshmi Nagar, 
Ranghnath Maharaj South - From ganpatimandir at jintur 
Nagar, Amay Nagar, Raja road towards east along dushkali 
Rani Mangal Karyalay, road and then along northern 
Shaniwar Bazar, Vidhya compound wall of Police quarter and 
Nagar, 

shivaji park and then towards south 
upto nanal peth corner upto apna 
corner. 


1C – Gen . 


1D - Gen . Female 


West - From Ganpati Mandir at 
Jintur Road towards north along 
jintur road upto municipal Limit. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १- अ असाधारण 


2 


2A - OBC 


Prabhag No .-02 
Polulation - 18202 
S . C - 1222 
S .T . - 129 


Sevak Nagar, Madina Nagar, Gulzar 
Colony, Jay Malhar Nagar, Sarnath 
Colony,Meraj Nagar, Anand Nagar, 
Ayesha Colony, Rehmat Nagar. 


North - From S .N . 104 towards 
east to S. N . 182 along municipal 
Limit . 


2B - Gen 


East - From S. N . 182 towards 
south to Govt. Boys Hostel 
corner along Dhar Road. 


2C - Gen .Female . 


South - From Govt.boys hostel 
corner towards west to Mohd . 
Irshad house and then towards 
south upt Hamza Bi House and 
then towards Shalimar board 
and then towards Shalimar 
functionhall 


West - From Shalimar function 
hall towards north to S . N . 104 
along Old Nankheda road . 


2D - Gen . Female 


3A - SC Female 


Prabhag No. - 03 
Polulation - 20379 
S . C - 4970 
S .T .-148 


North - From east side of 
S. N . 182 towards east side of 
S . N . 191 along Muncipal Limit . 


PCMC Slaughter house area , Amin 
colony, Jawahar colony, Mumtaz nagar, 
Khandoba Bazar, Maharashtra Ice 
factory, Wangi road slum area , Adarsh 
nagar, Swipper Colony, Hudco , Sargam 
Colony, Ambika nagar, Karim nagar, 
Wangi Road . 


3B - OBC Female . 


East - From S. N . 191 towards 
south along Muncipal limit to 
S .N .245 upto wangi road . 


South - From S. N .245 towards 
west along wangi road upto dhar 
road and wangi road corner. 


30 - Gen 


West - From dhar road and 
wangi road corner upto north 
border of S . N . 182 upto 
municipal limit 


3D - Gen . 


4A - SC 


North - From canal eastward 
uptomuncipal Limit along wangi 
road 


Prabhag No.-04 
Polulation - 
17986 
S . C - 3729 
S . T.-473 


Saibaba nagar, Ashirwad nagar, 
Krushisarthi colony, Ramdas 
nagar,Rachna nagar, Wrandavan 
colony, Priydarshani Nagar , Holkar 
nagar, MIDC area . 


4B – ST 


East - Along municipal limit 
from wangi road upto vasmat 
road . 


South - Along vasmat road from 
municipal limit towards south 
upto ringroad. 


1C -OBC Female 


4D - Gen Female 


West - From wangi road along 
canal towards south to Jadhav 
house and Kailash gite house 
then towards south along road 
till end of the road then along 
the line behind Budvant house 
upto karegaon road and then 
along karegaon road upto 
Ughada mahadev then along 
ring road upto vasmat road . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


१३ 


5A -OBC 


Prabhag No .- 05 
Polulation - 19307 
S . C - 1843 
S . T . -412 


Magdumpura, Raviraj park , Lokmanya 
nagar , sant sena nagar , Jayakwadi 
Office area , super market, DIC office , 
forest office area , TV center, 
Rajgopalchari garden , Kalyan Nagar, 
shivram Nagar, Yeldarkar colony. 


5B - Gen 


North - Along wangi road from 
northeast corner of shaikh 
faroq house on wangi road 
towards east upto jayakwadi 
canal. 
East - From wangi road along 
canal towards south to Jadhav 
house and Kailash gite house 
then towards south along road 
till end of the road then along 
the line behind Budvant house 
upto karegaon road and then 
along karegaon roadupto 
Ughada mahadev then along 
ring road upto vasmat road . 


South - Along vasmat road 
from 30 m ring road towards 
west upto vasantro Naik statue 


5C - Gen Female. 


5D - Gen Female 


West - From vasantraonaik 
statue to superMarket and 
thenupto nava mondha police 
station and then upto 
lokmanya nagar board to sheikh 
faroq house yusuf colony wangi 
road via plot no .. 97 
Dnyneshwar nagar . 


6A – SC Female 


Prabhag No.- 06 
Polulation - 18989 
S . C - 4821 
S . T . - 92 


Rahul nagar, Yosuf colony, Rahim 
nagar, Raghudas society, Phule Nagar, 
Ashok nagar, Gulshana Bagh , 
Yeshwant college area , Lahuji nagar, 
Gautam nagar, Mochiwada Area , 
Dadarao plot , Iqbal Nagar, 


North - Along wangi road from 
dhar wangi road corner towards 
east uptonortheast corner of 
sheikh faroq house at yosuf 
colony. 


6B - OBC 


East - From northeast corner 
sheikh faroq house at yosuf 
colony towards south uptoplot 
no . 97 dhnyaneshwar nagar 
towards west to Dhnyneshwar 
nagar board to new mondha 
police station karegaon road . 


South - From eastern side of 
P. D . jain college along northern 
border of RSETI centre , Z . P land 
and shivaji nagar upto super 
market road, then along super 
market road upto super market 
and then along karegaon road 
upto new mondha police station 


6C -Gen 


West - Along dhar road from 
dhar wangi corner upto 
karegaon road and then along 
karegaon road upto Yeshwant 
college and then towards south 
upto first road towards east and 
then along this road upto 
southern road infront of 
Tajoddin house along this road 
upto saber house and then upto 
raod beside sheikh wahid house 
and then along the same road 
upto PD Jain college 


6D - Gen . Female 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ भाग १- अ असाधारण 


2 


7A - OBC Female 


Prabhag No.- 07 
Polulation -18306 
S . C - 990 
S . T . -64 


North - From south corner of Shalimar 
function hall towards east to Hamza bi 
house to north upto Mohd .Irshad house 
then towards east upto govt. boys 
hostelat dhar road . 


Rameshwar nagar, 
Mochi colony,vajirabad , 
boys hostel, Dhar road 
Cremition ground 
area,DRD colony, 
Marathwada 
plot,Ganesh nagar, 
Khoja Masjid , postman 
colony, Slum in front of 
Raja Rani mangal 
Karyalay, Aziziya hotel 
area , Charmakar galli, 
Langot galli, part of 
Deshmukh galli, 


East - Along dhar road fromeastern 
corner of govt. boys hostel on dhar road 
towards south upto nagoba mandir at 
karegaon road corner . 


7B -Gen 


South - From nagoba mandir at 
karegaon road corner to towards west 
uptoDevidas shinde house , Ambadas 
Deshmukh house upto Husaini 
Hospital. 


7C - Gen 


West - Along station road from Husaini 
Hospital on station road towards north 
via Grand corner upto Apna cornerand 
then along western border of the slum 
situated on the naala along old 
nandkheda road upto the road 
towardsnorth of Shalimar Function hall . 


7D - Gen . Female 


8A - OBC 


Prabhag No.- 08 
Polulation - 
18972 
S . C - 96 
S . T . -64 


8B - Gen 


Raghuvir Mahavir North - Along main road from nanal 
cinema area, Bikulal peth corner towards east Upto Apna 
petrol pump, shivaji hotel corner. 
chowk, Kachhi 
bazaar,juna mondha, East - From Apna Hotel corner towards 
janta market, Bhoi galli , southvia Grand corner upto Husaini 
Kureshi Mohalla , 

Hospital then towards east uptoMotha 
Khumbhar galli, maruti mandir and then along gulshana 
Deshmukh galli, 

bagh road upto Yeshwant college and 
Gadiwan Mohalla , vakil then towards south upto first road 
colony , western portion towards east and then along this road 
of iqbal nagar , shahi upto southern road infront of Tajoddin 
masjid area , 

housealong this road upto saber house 
Mangalwara , Indira and then upto raod beside sheikh 
Gandhi school area , 

wahid house and then along the same 
gadhi mohalla , bagwan Troad upto PDJain college and then along 
mohalla, kranti chowk, the road towards vakil colony upto 
Komti galli , Mali galli, sahib house and then along road 
Northen part of narayan towards south upto southeast corner of 
chal, RR tower, 

SBH . 
Dhanubai plot, Danlop 
road, Mullah masjid , South - Along the road south of 
Shahinayat mohalla , kabrasthan on maharani lakshmibai 
momin mohalla , sunar Jroad towards eastfrom southwest 
galli, Gorakshan area , corner of kabrasthan and then northern 
Southern part of Gawli 

border of bus stand upto bus stand road 
then along bus stand road to gavhane 
road and then along gavhane road 
eastward and narayan chal road upto 
southeast corner of SBH 


galli, 


8C -Gen Female 


West - Fromsouthwest corner of 
kabrasthan on Maharani laxmibai road 
towards north upto Ashtbhuja mandir 
then towards west upto old Rose hotel 
to north from Pasha furniture shopand 
behind shahinayat masjid and then 
along gorakshan road upto Mundada 
house at subhash road and then along 
subash road towards east upto shivaji 
chowk then towards north upto 
nanalpeth corner. 


8D -Gen Female 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


१५ 


5 


9A - OBC 


Prabhag No.-09 
Polulation - 
17661 
S . C - 1433 
S . T . - 295 


9B -Gen 


Datt nagar, sarfaraz nagar, North - Along dushkali road from 
shastri nagar, Jail area , ganpati mandir at jintur road towards 
police head quater area , east and then westward along Police 
Nagsen nagar, Nanalpeth , quarter compound wall and then along 
Eidgah area , Civil 

northern compound wall of shivaji 
hospital, Model English 

park upto Nandkheda road . 
school, shivaji park , 
Balvidhya mandir school.. East - Along nandkheda road From 
shani mandir area , Teli 

north east corner of shivaji park upto 
galli, Bhajan galli , vad shivaji chowk. 
galli, peth mohalla , 
subhash road area, Davre South - Along southern compound wall 
optical area , Roshan Khan 

of phule school from jintur road upto 
mohalla , D . R . S . R .T 

Rasul tangewala house at gorakshan 
quarters, Raj kabrastan 

roadand then along gorankshan road 
area , Nort part of 

upto house of mundada and then 
Khadrabad . . 

along subash road upto shivaji chowk. 


9C -Gen Female 


9D -Gen Female 


West - Along jintur road Fromsouth 
west corner ofPhule school to ganpati 
chowk 
North - Along municipal limit 
fromsouthwest corner of S . N . 603 upto 
S. N 608 at jintur road . 


10A – SC Female 


Prabhag No .- 10 
Polulation - 19282 
S . C - 2561 
S . T.-326 


East - Along jintur road from municipal 
limit uptojam naka . 


10B - OBC 


D .Ed .college area , Nutan 
college, Inayat nagar, 
Sadguru nagar, Ganga 
putra colony, shanti 
nagar, chidrawar nagar, 
post colony, Galib nagar, 
Khaja colony, Prabhavti 
nagar, Dr. Dhutmal 
hospital area , Sahkar 
nagar, Misar nagar, 
Bharat nagar, Nehru 
nagar, Sujata nagar, 
Shivneri nagar, Audit 
nagar, Govt workshop 
Area 


South – Along Darga road from jam 
naka to Ali hospital and then 

10C - Gen 
alongwest side of open land of jaleel 
bhai and then towards east along 
road upto first turn towards northand 
then along this road upto southwest 
corner of Abdul wajed ansari house 
and then towards northalong east 
side of deshpande open land upto old 
pedgaon road 
and then along old pedgaon 
roadwestward upto canal and then 
along canal upto west side of S . N .589 | 10D -Gen Female . 
and then straight towards west upto 
municipal limit . 


S 


11A - OBC 


Prabhag No.- 11 
Polulation - 18223 
S . C -316 
S . T . - 147 


West - Along municipal limit from S. N . 
598 upto northwest corner of S. N .603. 

North - From southwest corner of 
S .N .598upto canal thenalong canal 
upto old pedgaon road then along old 
pedgaon road upto northeast corner 
of deshpande open land . 


. N .571, Kazi bagh , Memon 
colony, Ek Minar masjid 
area , Turabul Haq darga 
area , Khurram ali khan 
layout, shikshak colony, 
Ansar colony, Qurban ali 
shah nagar,Balaji nagar, 
Deshpande layout, 
Shaukat colony, Master 
cafe area . 


11B - Gen 


East - along east side of deshpande 
open land from northwest corner of 
the same land upto southeast corner 
of Abdul wajed ansari house and 
then along eastwardroad upto first 
south turn upto jaleel bhai open land 
and then along western borderof 
jaleel bhai open land upto darga road 
and thenalong darga road upto HT 
line and thenalong HT line road upto 
old paarva road and then along 
naalaof S . N .571 upto railway line. 


11C - Gen Female 


South – Along railway from 
S .N . 571upto west of S. N .566 upto 
municipal limit. 


11D - Gen Female 


West - Alongmuncipal limit S. N .566 
to towards north upto S. N .598 along . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४, शके १९३८ भाग १ - अ असाधारण 


12A - SC 


2 
Prabhag No .- 12 
Polulation - 20600 
S . C -4379 
S . T.- 95 


4 
North - Along the railway line towards 
manmad from second lane west of bhim 
nagar railway crossing upto westrn city 
limit . 


Parsavat nagar, 
Panchashil nagar, 
babar colony, Aziziya 
nagar, Panchavati 
nagar, Chashm e Abhe 
hayat area , ZamZam 
colony, Vikas nagar, 
Varma nagar, Indira 
Gandhi nagar, 
Shantiniketan colony, 
Kakde Nagar, Mhada 
colony, Kukut palan 
gangakhed road area. 


12B - OBC Female . 


East - From railway line going towards 
mamad along second lane west of bhim 
nagar railway crossing to northern 
compound wall of poultry farm and then 
along the nortern cvompound wall of 
poultry farm upto road for bhim nagar 
from gangakhed road through roshni 
nagar and then along same above road 
upto gangakhed road and then along 
gangakhed road upto southern municipal 
limit . 


12C - Gen 


South – From entry point of gangakhed 
road in the city to the city limit along the 
border of S .N .557 /1 along the city border . 


12D - Gen Female 


13A - SC 


Prabhag No .- 13 
Polulation 
18207 
S . C - 2895 
S .T .- 127 


13B -OBC Female 


West - From city limit along S .N557/ 1 to 
the western entry point ofmanmad 
railway line in the city along western city 

limit . 
N . P colony, 

North - From Mir Basit Ali house towards 
Pashusavardhan east upto jintur road along darga road . 
Kendra , MSEB office , 
bank colony darga 

East - From Jam naka corner along jintur 
road , Ganesh nagar, road upto railway line below flyover . 
subedar nagar, 
masoom colony part, South – along manmad railway line from 
Memon colony, Z . P flyover upto naala in S .N .571. 
office , Matoshri 
ramabai Ambedkar West - From S .N . 571 along naala upto old 
nagar, Sanjat Gandhi parva road and then along HT line upto 
nagar, ITI area , Darga road . 
Dnynopasak college , 
pandurang nagar, 
Biyane Mahamandal. 


13C - Gen 


13D -Gen Female 


14A - OBC 


Prabhag No.- 14 
Polulation 
19548 
S . C - 1363 
S . T .- 116 


North - Along southern compound wall of 
phule school from jintur road upto Rasul 
tangewala house at gorakshan road 


14B - OBC Female 


Kadrabad plot part , 
Lalitkala bhavan 
area, Kalabawar 
part, Itlapur mohalla , 
Kadrabad kabrastan 
area , Pakiza mohalla , 
New Mondha 
area,Market 
Comittee area , 
Sidharth nagar, 
Nehru Park area , Dr. 
Katneshwarkar 
hospital area , 
Gavhane road area, 
Astbhuja mandir, 
Annabhausathe 
nagar. 


East - along the road behind Rasul 
tangewala house from his house and 
along the road towards the west of Shah 
Inayat masjid upto Pasha furniture shop 
and the along gorakshan road upto old 
rose hotel then towards east upto 
Ashtbhuja mandir along main road then 
towards south upto A .P petrol pump along 
Maharani Lakshmibai road . 


14C - Gen 


South – From A . P petrol pump to towards 
west along jintur road upto flyover 
junction point. 


14D - Gen Female . 


West - From flyover junction point along 
jintur road upto southern compound wall 
of Phule school . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जानेवारी २०१७ : पौष १४ , शके १९३८ 


१७ 


2 


3 


15A - SC Female 


Prabhag No.- 15 
Polulation 
25519 
S . C -3136 
S .T . -400 


15B - OBC 


Bas stand , Neeraj hotel, Z .P girls North - From Flyover junction point 
high school, Doctors line, 

towards east along jintur road and then 
Narayanchal south part, Railway along maharani lakshmibai road upto 
station area, Collector Office , kabrsthan and then along the road south 
PCMC office , S. P. office, Stadium , of kabrasthan towards east and then 
L .I.C office , B .Raghunath Hall , along the northern compound wall of bus 
Administrative building 

stand upto bus stand road then along bus 
area,Vishnu Jinning area , 

stand road to gavhane road and then 
Shivaji nagar, Shankar nagar, 

along 
Ramkrushna nagar , Samta 

gavhane road eastward and narayan 

chal road upto southeast corner of SBH 
colony, Jagruti colony, Ekta 

and then upto vakil colony road and 
colony, Vasantrao naik 

then towards east along road upto P. D . 
university part , Old Khanapur, 

jain college and then along northern 
Anusaya nagar , Rajuratn nagar, 
part behind Anand school, Savli 

border of RSETI centre, Z .P land and 
rest house , Narsiha nagar, 

shivaji nagar upto super market road , 
Krushna garden , Sarang colony, 

then along super market road upto 

vasmat road and then along vasmat 
Slum around canal, Arogya 
colony , Sant Tukaram college 

road upto city limit. 
area , Pragati nagar, New Balsa . 

East - From datt dham to towards south 
upto railway line along PCMC limit . 


15C -OBC Female 


15D -Gen 


South - From S .N 64 to towards west 
upto A .P petrol pump along railway 


15E - Gen 
Female 


line. 


West - From railway line below flyover 
upto flyover junction point. 


16A - SC 


Prabhag No.- 16 
Polulation - 17776 
S . C - 2899 
S .T .- 277 


North - Along manmad nanded railway 
line from second lane west of bhim 
nagar railway crossing upto eastern city 
limit . 


Bhim nagar, Roshni nagar, Uday 
nagar, Tadeshwar nagar, 
S .T ..workshop , Krushna garden 
area , Kakde nagar, I. U . D . P area , 
Anand nagar Vasantrao naik 
university area , Sakla plot 
lohgaon road area ,Gram sevak 
training area , South part of 
railway station , S . N .508 area , 
Gangakhed road juna naka 
area , gorakshan area . 


East – Along city limit from S .N .69 up to 
S. N 92(khanapur ). 


16B - OBC 


South - Along city limit from S . N 92 upto 
Gangakhed road . 


16C-Gen Female. 


16 D -Gen 


West - From railway line going towards 
mamad along second lane west of bhim 
nagar railway crossing to northern 
compound wall of poultry farm and then 
along the nortern cvompound wall of 
poultry farm upto road for bhim nagar 
from gangakhed road through roshni 
nagar and then along same above road 
upto gangakhed road and then along 
gangakhed road upto southern 
municipal limit. 


3 . A map of the Municipal Corporation showing the limits of the wards is 
available During office hours for inspection in the office of the Municipal 
Corporation . 


NOTE : 
1 . The Reservation indicated in the Schedule for the 
Backward Class of citizens and women including seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens is as 
per the lots drawn on 22/ 12 /2016 and 02 /01/ 2017 
2 . While finalising the wards , if limits of any ward are 
changed and due to which change in reservation becomes 
necessary then draw for reservation will be done again . 


Place :- Parbhani 
Date :- 04 /01/ 2017 


Municipal Commissioner 
Parbhani City Municipal Corporation , Parbhani 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


